संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल, २०२२ ते मार्च, २०२३ 
करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०८ जून, २०२२. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी रु.१२०,००,००,०००/- (रुपये एकशे वीस कोटी 
wed) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.१६,८०,००,०००/- इतकी रक्कम वित्त विभागाने वितरीत केली 
आहे. त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजनेसाठी एप्रिल, २०२२ ते मार्च, २०२३ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर HAA रक्‍कम रुपये 
१६,८०,००,०००/- (रुपये सोळा कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण 
पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्याच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झाळेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाश्ीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १६१ "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो 


कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा area निर्णय आदिवासी विकास विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३५/कार्या-६, 
दिनांक १९/०५/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥89॥/9५9॥॥.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०६०८१७५७५०६७२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SUNIL VITTHAL 
UKIRADE 


(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विठोष 

सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, विसयो. 


छठ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.५१/विसयो, दिनांक :- ०८ जून, २०२२. 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनूसूचित जमाती) 
(रक्‍कम रुपयात) 


नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक 
३ 
मुंबई शहर Noord 
मुंबईउपनगर ५००२९ 
ठाणे Noo3§& 
रायगड ॥९००१२ 
रत्नागिरी Noo023 
सिंधुदूर्ग ॥१००१८ 
पालघर Noo3 34322800 


कोंकण विभाग ४२२९४२०० 
९००२६ २९९२ 
अहमदनगर ९००३० 
नंदुरबार ९००२७ 
नाशिक विभाग 
पुणे Noogo 
सोलापूर Noo 
सातारा ९००३२ 


सांगली ॥]०००८ 
कोल्हापूर ९००३९ 


पुणे विभाग 

९००२५ 
भडारा Noo33 
गडचिरोली ॥१००१३ 


गोंदिया ९००२४ 
अमरावती ॥९००११ 
यवतमाळ Nooo 
वाशिम No022 


औरगाबाद Noo3y 
Noo3g 


नांदेड Noo34 
उस्मानाबाद Nooo 
लातूर ॥१०००९ 
हिंगोली ॥१००१७ 


औरंगाबाद विभाग 
एकूण १६८०००००० 


एप्रिल, 2022 ते मार्च, 2023 


fe) 


fo) 


3 


ra fe) 
ww 


